सन २०२४-२५ करिता निसर्ग पर्यटन स्थळाचा 
विकास (२४०६-२२९५) या राज्य योजनेअंतर्गत 
निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६३/भाग-१/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०७ ऑगस्ट, २०२४ 


१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. १.४.२०२४ 

२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि. २५.०७.२०२४ 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 

क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२०/११४०/२०२३-२४, दिनांक १५.०३.२०२४ 

अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 

क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२०/२१०/२०२४-२५, दिनांक १२.०६.२०२४ 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२४/२९५/२०२४-२५, दिनांक ०४.०७.२०२४ 

६. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२०/३००/२०२४-२५, दिनांक ०५.०७.२०२४ 

७. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२०/३०४/२०२४-२५, दिनांक ०५.०७.२०२४ 

८. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२४/३४८/२०२४-२५, दिनांक ११.०७.२०२४ 

९. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२०/३६९/२०२४-२५, दिनांक १९.०७.२०२४ 


टू 


प्रस्तावना :- 
सन २०२४-२५ करिता निसर्ग पर्यटन स्थळाचा विकास (२४०६-२२९५) या लेखाशिर्षातर्गत रुपये 
२७३००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित आहे. त्यानुषंगाने अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे वाचा क्र. ३ ते ९ येथील पत्रान्वये सदर लेखाशिर्षांतर्गत 
अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे. 
वित्त विभागाच्या वाचा येथील नमूद क्र.१ व २ येथील दि. १.४.२०२४ व दि. २५.०७.२०२४ रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये वित्तीय वर्ष सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींची मासिक निधी विवरणपत्रे अर्थसंकल्पीय 
अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर विभागास 
सन २०२४-२५ च्या प्रथम नऊ माहीकरिता (डिसेंबर, २०२४ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व 
कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतुदीच्या परिच्छेद क्र.३ मध्ये नमूद उद्दिष्टासाठी 
६०% च्या मर्यादेत आणि उर्वरित उद्दिष्टांसाठी ७०% मर्यादेत तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनेतील केंद्र हिस्सा व 
राज्य हिस्सा प्रथम नऊ माहीकरिता (डिसेंबर, २०२४ अखेर) ६०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप 
आणि संनियंत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६३/भाग-१/फ-९ 
मासिक विवरणपत्रानुसारचा निधी एप्रिल ते डिसेंबर, २०२४ या कालावधीमध्ये पुढे/मागे ओढून घेण्याची सुविधा 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) देण्यात आली आहे. तसेच वित्त विभागाच्या 
सदर दिनांक २५.०७.२०२४ रोजीच्या परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.३ मध्ये नमूद केलेल्या उद्दीष्टाकरीता प्रत्यक्ष 
खर्च करण्यापूर्वी याबाबतचे प्रस्ताव ठोस समर्थनासह आवऱ्यकतेनुसार नियोजन विभागामार्फत वित्त विभागास 
सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

वित्त विभागाचे वाचा येथील क्र.१ व २ येथील नमूद परिपत्रकानुसार अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे वाचा क्र. ३ ते ९ येथील पत्रान्वये प्राप्त निसर्ग 
पर्यटन स्थळाचा विकास (२४०६-२२९५) या लेखाशिर्षांतर्गत चाळू बाब प्रस्तावास अनुसरून अनुदान वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून 
वाचा क्र.३ ते ९ येथील पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचे वाचा येथील क्र.१ व २ येथील नमूद 
परिपत्रकानुसार बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध निधी विचारात घेता, प्रस्तावातंर्गत मागणी लक्षात घेऊन सन २०२४- 
२५ या वित्तीय वर्षात निसर्ग पर्यटन स्थळाचा विकास (२४०६-२२९५) या योजनेमधून खालील तक्त्यात नमूद 
केल्यानुसार व सदर शासन निर्णयासोबतच्या “प्रपत्र-अ” मधील तक्त्यात दर्शविण्यात आलेल्या कामांकरीता 
उपशिर्षनिहाय रु.३६००.०९ लक्ष इतका निधी खालील अटींच्या अधिन राहून वितरित व खर्च करण्यास मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे:- 


सविस्तर शिर्ष या शासन निर्णयान्वये वितरीत करावयाचा एकूण 
निधी (रु.लक्ष) 
| २ 
०२-मजुरी १०८३.३९ 
२१-साहित्य व पुरवठा २५१६.७० 
एकूण-: ३६००.०९ 


अटी व शर्ती: 

१. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत 
घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती आराखडयाप्रमाणे, विहित कार्यपध्दतीनुसार आणि ठरविलेल्या 
मुदतीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि 
अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 

२. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध मासिक निधी 
प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

३. सदर योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तांत्रिक व प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर निधी खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६३/भाग-१/फ-९ 


8. 


& x 


सदर मंजूर कामामध्ये fevad होणार नाही आणि मंजूर कामांव्यतिरिक्‍त कोणत्याही नवीन बाबीवर /नवीन 
क्षेत्रावर/ नवीन कामांवर खर्च करण्यात येणार नाही तसेच कामात कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 

प्रस्तावित कामांमध्ये निसर्गपुरक असलेले साहित्याचा जास्तीत जास्त वापर करावा. 


. नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या तरतूदीपेक्षा 


कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 
सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 


८. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरीत करण्यापूर्वी तसेच खर्च 


99. 


१२. 


93. 


१४. 


q षु 


res 


१६. 
१७. 


१८. 


०२. 


करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी 
व सर्व अटी/शर्तीचे पालन करावे. 


. सदर आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमीत ठेवावा. 
१०. 


सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात आलेली 
रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा नाही याची खात्री 
करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

संस्थेने मागील वर्षाकरिता त्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र 
शासनास तसेच महालेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, आता वितरित करण्यात येत 
असलेल्या अनुदानाचे तपशिळवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र देखिल (Utilization Certificate) 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व शासनाला तातडीने सादर करावे. 

उपरोक्त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, 
महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 
सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक ०१.०४.२०२४ व २५.०७.२०२४ रोजीचे परिपत्रकातील अटींची पूर्तता 
होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या 
परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 


. सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) कायदा १९८० मधील तरतुदींचा भंग होणार नाही तसेच सर्वोच्च 


न्यायालय/उच्च न्यायाळय/केंद्र शासनाच्या व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक 
सुचना/आदेशाची अवहेलना होणार नाही, याची सुध्दा दक्षता घ्यावी. 
केंद्र शासन व राज्य शासनाचे निसर्ग पर्यटन धोरणाशी अनुकूल राहतील अशीच कामे कार्यान्वित करावी. 
शासन निर्णय दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ नियम पुस्तिकेत नमुद केल्यानुसार तसेच उद्योग उर्जा व कामगार 
विभाग, शासन निर्णय दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ मध्ये नमूद गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलच्या 
कार्यपध्दतीनुसार निविदा प्रक्रियेत ई-निविदा प्रणालीचा वापर करावा. 
कामांची अंमलबजावणी करताना कामांचे एकत्रीकरण करुन नियमानुसार ई-निविदा प्रणाली अवलंबण्याची 
दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्‍त खर्च मागणी क्रमांक-सी-०७ प्रधान शिर्ष- २४०६, वनिकरण व वन्यजीवन, पंचवार्षिक 


योजनांतर्गत, राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) (०६) इको टुरिझम (राज्य) (२४०६-२२९५) या लेखाशिर्षांतर्गत सन 
२०२४-२५ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


05. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक ०१.०४.२०२४ व २५.०७.२०२४ चे परिपत्रक आणि वित्त 


विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६३/भाग-१/फ-९ 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०७१२४६२७२६१९ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VIVEK VIJAY 
HOSHING 


(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम मुंबई 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व नागपूर 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 
६. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), नाशिक, कोल्हापूर, चंद्रपूर, पुणे 
७. वनसंरक्षक, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर 
८. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
९. सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०. उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६३/भाग-१/फ-९ 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६३/भाग-१/फ-९, दिनांक:-०७ ऑगस्ट, २०२४ 


सोबतचे “प्रपत्र - अ 


अ. नियंत्रण | निसर्ग पर्यटन स्थळाचे नाव सविस्तर शिर्ष स्तंभक्र.४व५ खाली या शासन 
क्र. | अधिकारी ०२-मजूरी २१- दर्शविण्यात आलेला निधी निर्णयान्वये 
साहित्यव | प्रपत्र-ब मधील ज्या बाबी वितरीत 
पुरवठा | करीता वितरीत करावयाचा | करावयाची एकुण 
आहे त्याचा तपशील रक्कम रु. लक्ष 
za 2 3 Ss 4 A 0(8+4) 
i वनसंरक्षक | मौजे केदापूर, लाडगाव ण 00 २३०.८८ प्रपत्र-ब मध्ये नमूद २३०.८८ 
(प्रा), नागपूर | ता.काटोल केल्यानुसार (बाब क्र.३५ ते 
३९,४५,४७ व ४८ वगळून) 
२ | अ.प्र.मु.व.सं. | पद्मापूर गेट ताडोबा अंधारी | १०.९९ ५१.८४ अ.प्र.मु.व स.(अ.नि. वयो) ६२.८३ 
(वन्यजीव) पूर्व | ara प्रकल्प, चंद्रपूर यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे 
नागपूर, (बफर) 
३ | अ.प्र.मु.व.सं. | संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान | .०० १००.०० अ.प्र.मु.व स.(अ.नि. वयो) १००.०० 
(वन्यजीव) बोरीवली (मिनी ट्रेन) यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे 
पश्चिम मुंबई 
४ | मुख्य मौजे werd श्री.महादेव | ५.७२ १४.२९ बाब क्र.१ २०.०१ 
वनसंरक्षक मंदिर परिसर 
५ | (प्रा) पुणे मौजे गुऱ्हाळे | ६.७६ १६.८९ बाब क्र.१ २३.६५ 
श्री.कानिफनाथ मंदिर 
परिसर 
६ । मुख्य चंद्रपूर जिल्हयातील | २००.०० | ३७९.०० अ.प्र.मु.व स.(अ.नि. वयो) ५७९.०० 
वनसंरक्षक | विसापूर ता.बल्लारपूर येथे यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे 
(प्रा), चंद्रपूर | बॉटनिकल गार्डन निर्माण (बाब क्र.२ व २५ वगळून) 
करणे या अंतर्गत विविध 
कामे करणे 
७ | मुख्य मौजे देवदेठण (भुईंदरा | ९.५७ ४७.८० बाब क्र. ४ ते८, १० व ११ ५७.३७ 
वनसंरक्षक । देवस्थान) ता.जामखेड 
८ | (प्रा), नाशिक | मौजे वडगाव दर्या निसर्ग | २४.६१ ६१.४७ | बाब क्र.१ते ४,११,१५,१७,१८, ८६.०८ 
पर्यटन स्थळ १९,२५ ते २७ 
९ मौजे शेवगाव वनउद्यान | २१.१३ ५२.७८ बाब क्र.२,४,५,८,९,१२ ते ७३.९१ 
ग.नं.११०३ १४,२४ ते २६ 
rd वनउद्यान मौजे पाथर्डी | १९.८० ४९.४५ बाब क्र. २ ते ४,७,८,११, ६९.२५ 
(वनदेव) ग.नं.२८६ १४,१६, १८ ते २१, २४ 
शि १ | अप्रमुवसं यावल अभयारण्य जामन्या | ७.३१ १८.२७ बाब क्र.४,९ व ११ २५.५८ 
(वजी) पश्चिम | वनक्षेत्र 
१२ | मुंबई कळसूबाई हरिश्चंद्रगड | २०.८४ ८२.०७ बाब क्र.५ते १६ १०२.९१ 
अभयारण्य 
१३ | मुवसं (प्रा, | दत्त टेकडी, इस्लामपूर ४४.७९ १११.८९ प्रपत्र-ब मध्ये नमूद १५६.६८ 
कोल्हापूर केल्यानुसार 
१४ जरंडेश्वर ता.कोरेगाव ९.७७ २४.४० बाब क्र. ६,९,१०, १४ व १६ ३४.१७ 
निसर्ग पर्यटन स्थळ 
१५ महाबळेश्वर निसर्ग पर्यटन | १२.१७ ३७.४० बाब क्र.७ ते १२ ४९.५७ 
स्थळ 
१६ पक्षीतीर्थ तबक वन उद्यान, ६.३९ ४७.१९ बाब क्र. २८ ते ३१, ३५,३८ ते ५३.५८ 
पन्हाळा ४१ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६३/भाग-१/फ-९ 


१७ मौ.सुलगाव ता.आजरा येथे | १६.७८ ४१.९३ बाब क्र. ४,१२, १५ ते १७, १९ ५८.७१ 
मडारुम व ऑर्किड पार्क ते २२, २४ व २५ 
१८ | वनसंरक्षक =| मोहिदा नंदूरबार वनविभाग | १६.९६ ४२.३६ बाब क्र.१ ते ३,७,९,११, ५९.३२ 
(प्रा), धुळे १३,१५, २० 
१९ उनपदेव, नंदूरबार वन | २५.२४ ५३.०५ बाब क्र.१,७,९ ते १३ ७८.२९ 
विभाग 
२० तोरणमाळ, नंदूरबार वन | २५.०८ ८७.३५ बाबक्र.२ते५, ७, ८, १७ते ११२.४३ 
विभाग २१ 
२१ पिंपळनेर वनपरिक्षेत्रातील | ६.२२ ४५.८७ अ.प्र.मु.व स.(अ.नि. वयो) ५२.०९ 
चिवटबारी धबधबा यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे 
२२ | वनसंरक्षक । मौजे माहूर ता.माहूर, | १९.५१ ७८.०८ | बाबक्र. २ते९, १२,१४, १७ ९७.५९ 
(प्रा), छत्रपती | जि. नांदेड वनउद्यान व१८ 
२३ | संभाजीनगर । श्री रामेश्वर (मौ.सौताडा) | ४०.२१ १००.४५ बाब क्र.१.२,१.४,२,११,१३, १४०.६६ 
वनपर्यटन क्षेत्राचा विकास १४,१७,२०,२२,२३,२४, २८, ३९ 
२४ श्री.वैद्यनाथ परळी (Forest | ३९.०१ ५२.४३ बाब क्र.२ ते ५, ११,१२,१४ व ९१.४४ 
Park) २० 
२५ | मुख्य चंद्रपूर जिल्हयातील | ४६०.०० | ५७७.०० अ.प्र.मु.वस.(अ.नि. वयो) १०३७.०० 
वनसंरक्षक । विसापूर ता.बल्लारपूर येथे यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे 
(प्रा), चंद्रपूर | बॉटनिकल गार्डन निर्माण (बाब क्र. 3,8 व १६ वगळून) 
करणे या अंतर्गत विविध 
कामे करणे 
२६ | वनसंरक्षक । श्री.मुकुंदराज स्वामी, | ३४.५३ | ११२.५६ बाब क्र. ४ ते ७,८.१,९.१, ९.२, १४७.०९ 
(प्रा), छत्रपती | वनपर्यटन, अंबाजोगाई, 99, 98.9, 98.2, 23.2,24.9, 
संभाजीनगर | जि.बीड २५.४ व २५.७ 
एकूण | १०८३.३९ | २५१६.७ — 3&00,08 
VIVEK VAY ; 
HOSHING ia 


(विवेक होशिंग) 


उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


